कोवीड-१९ (ORM) च्या पार्श्वभूमीवर विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विठोष मागास 
प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्‍ती/गटात मोडत 
नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी उमेदवाराचे 
नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9६/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे.टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२३. 


वाचा : (१) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, 
दि.२५ मार्च, २०१३. 
(२) शासन शुध्दीपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, समक्रमांक, दि.०९ मार्च, २०२३. 


शासन परिपत्रक 
कोविड-१९ (कोरोना) च्या पार्श्वभूमीवर मार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र 
ळोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना प्रविष्ठ होणाऱ्या उमेदवारांना नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे मिळविणे शाक्य झालेले 
नाही. या पार्श्वभूमीवर, नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांच्या संदर्भामध्ये खालील आदेश पारित करण्यात येत आहेत. 
(१ कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे उमेदवारांनी नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढले नसल्याने महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडील मुलाखती दरम्यान सन २०१९-२०२०, २०२०-२०२१ या वर्षाचे नॉनक्रिमीलेअर 
प्रमाणपत्राची मागणी न करता, सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ या वर्षांचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य 
धरण्यात यावे. 
(२) ज्या उमेदवारांना नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या कारणास्तव मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले 
आहे, अशा उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात यावी. 
(३) पूर्व परीक्षेच्या आधीचे मागील वर्षाचे उत्पन्न गृहीत धरुन नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र जमा करणेबाबत 
सध्याचे नियम आहेत. ज्या उमेदवारांनी या प्रमाणे मागील वर्षाचे नॉनक्रिमीळेअर प्रमाणपत्र जमा केले आहेत, 
त्यांच्याबाबत या शासन परिपत्रकामध्ये कोणतेही बदल नाहीत. 
तथापि, ज्या उमेदवारांना पूर्व किंवा मुख्य लेखी परीक्षेच्या अगोदर कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे 
नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढणे शाक्य झाले नाही, परंतु मुलाखतीच्या किंवा ज्या परीक्षेकरीता मुलाखत हा 
टप्पा लागू नाही, अशा उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीच्या आर्थिक वर्षाचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढलेले 
आहेत, असे प्रमाणपत्र संबंधित मुलाखतीस किंवा कागदपत्र पडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१४४४२०४०३४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, PRAKASH 
SHRIDHAR DHAWLE 


Digitally signed by PRAKASH SHRIDHAR 


(प्रकाश श्री. धावले ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9७६/मावक 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी). 

८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 

९. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. आयुक्‍त, समाजकल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल). 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) / सर्व उप जिल्हाधिकारी (महसूल) / सर्व तहसिलदार. 

१५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण/सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण/सर्व जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकारी. 

१६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुशेषता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 

१७. मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभाग. 

१८.निवडनस्ती (मावक). 


es 


समी समल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


